एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत जिल्हातील ग्रामीण व 
आदिवासी प्रकल्पातील अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ 
ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०२३/प्र.क्र.२५/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०६.१०. २०२३. 


संदर्भ:-- १. शासन निर्णय, महिळा व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.१५/ का-७, 
दि.५.४.२००३, 

२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२) / २००४ / वि.सु.-१, 
दि.४.१०.२००४, 
३. शासन निर्णय, महिळा व बाल विकास विभाग,क्र.मबाआ-२००३ / प्र.क्र.४३८ / का-६, 
दि.१४.१.२००४, 
४. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.एफ-१४-०९ / २००५-सीडी-१,दि.८.५.२००९ व दि.९.३.२०१०, 
५. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग,क्र.मबावि-२०१०/प्र.क्र.२४२ (भाग१)/ का-७, 
दि.५.९.२०१४, 
६. शासन निर्णय,महिळा व बाल विकास विभाग,क्र.मबावि-२०१४ / प्र.क्र.१५१ / का-७, 
दि.३०.११.२०१५, 
७. शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ २०२०/प्र.क्र.३६ / का-७, 
दि.४.३.२०२२ 
८. शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ- २०२३/प्र.क्र.२५/का-७ अ, 
दि.३१.८.२०२३, 
९. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांचे पत्र 
क्र.एबाविसेयो / का- १ /अपदे /पदे नि.मान्यता / 2023-28 /४५७१, दि. ४.९.२०२३, 
१०. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.३१.८.२०२३ व 
शुध्दीपत्रक क्र. पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६ /आ.पु.क., दि.६.९.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत 
जिल्हा कक्षातील (४४९ प्रकल्प) ३६४ ग्रामीण व ४५ आदिवासी प्रकल्पातील ५०७१ अस्थायी पदे, केंद्र 
शासनाच्या दि.८.५.२००९ व दि.९.३.२०१० मधील पत्रान्वये एकात्मिक बाळ विकस सेवा योजनांतर्गत 
३३ जिल्हा कक्षातील २२१ नियमित अस्थायी पदे तसेच, पालघर जिल्ह्यांतर्गत जिल्हा परिषदेकरिता 
महिला व बाल विकास विभागाशी संबधित १० पदे आणि अतिरिक्‍त ठरत असलेली परंतु पुढे चाळू ठेवणे 
आवश्यक असलेली १६७ अस्थायी पदे अशी एकूण ५४६९ अस्थायी पदे तसेच एकात्मिक बाळ विकास 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.२५/का-७अ 


सेवा योजनेतंर्गत कार्यरत असलेल्या ८१८७५ अंगणवाड्यातील ८१८७५ अंगणवाडी सेविका व ८१८७५ 
अंगणवाडी मदतनीस व १३०११ मिनि अंगणवाडी सेविका यांची एकूण १,७६,७६१ मानधनी पदांना असे 
एकूण ५४६९--१७६७६१ = १८२२३० या पदांना दि.१.३.२०२३ ते दि.३१.८.२०२३ पर्यंत पुढे चालु 
ठेवण्यास दिनांक २३.३.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक ७ येथील दिनांक ३१.८.२०२३ चा शासन निर्णय व 
दि.६.९.२०२३ च्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट 
असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु 
ज्याचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही san अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले 
आहेत. 


४. सदरहू पदे सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत असे आयुक्‍त एकात्मिक बाळ विकास 
सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी संदर्भाधीन क्रमांक ९ येथील दिनांक ४.९.२०२३ च्या 
पत्रान्वये प्रमाणित केले आहे. त्यानुसार एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत जिल्हयातील ४४९ 
ग्रामीण व आदिवासी प्रकल्पातील अस्थायी पदे, केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आकृतीबंधाच्या 
अनुषंगाने एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजनेंतर्गत ३३ जिल्हा कक्षातील नियमित अस्थायी पदे, 
पालघर जिल्ह्यांतर्गत जिल्हा परिषदेकरिता महिला व बाल विकास विभागाशी संबधित अस्थायी पदे 
आणि अतिरिक्‍त ठरत असलेली परंतु पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असलेली अस्थायी पदे तसेच, 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत कार्यरत असलेल्या अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी 
मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका या मानधनी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी एकात्मिक बाळ विकास सेवा 
योजनेतील ४४९ ग्रामीण व आदिवासी प्रकल्पातील ४९४१ अस्थायी पदे आणि झासन निर्णय 
दि.०५.०९.२०१४ अन्वये ३३ जिल्हा कक्षातील २२१ नियमित अस्थायी पदे तसेच, पालघर जिल्ह्यांतर्गत 
जिल्हा परिषदेकरिता महिला व बाळ विकास विभागाशी संबधित १० पदे आणि अतिरिक्‍त ठरत 
असलेली परंतु पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असलेली १६७ अस्थायी पदे अशी एकूण ५३३९ अस्थायी पदे 
तसेच एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजनेतंर्गत कार्यरत असलेल्या ७७८८६ अंगणवाड्यातील ७७८८६ 
अंगणवाडी सेविका व ७७८८६ अंगणवाडी मदतनीस व १२८०१ FAM अंगणवाडी सेविका यांची एकूण 
१६८५७३ मानधनी पदे असे एकूण ५३३९--१६८५७३ = १७३९१२ या पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते 
28.02.2028 पर्यंत पुढे चालु ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्ण क्र. पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१.८.२०३ व वित्त विभाग शासन शुध्दीपत्रक दि.६.९.२०२३ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.२५/का-७अ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥६॥95॥॥89.9०५. या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१००६११५६३७२४३० असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


igitally signed by SHIVAJI P KARWAR 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, WOMEN, 
AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=46ec07554eac404147684ed8b27adc8al c2a7 8fesffe 
3c9dd01377e25f76a36, postalCode=400032, st=Mah; 


KARWAR CEASED AIPA 
(शिवाजी कारवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१)आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 

२आयुकक्‍्त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे, 

2)सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद(आयुक्‍तालय,नवी मुंबई मार्फत), 
४)सर्व जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी(आयुक्‍्ताळलय,नवी मुंबई मार्फत), 
) 
) 


५)सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (आयुक्तालय, नवी मुंबई मार्फत), 
६)महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
७)मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा,ठाणे, 
८)अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 
९)निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 
)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,(आयुक्‍ताळलय, नवी मुंबई मार्फत), 
)वित्त विभाग (का-व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय,मुंबई, 
)महिला व बाल विकास विभाग(का-४/का-६),मंत्रालय,मुंबई 
१३)निवड नस्ती, का-७ अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


